राज्य पुरस्कृत आय.ई.सी. कार्यक्रम सन 
२०२३-२४ करीता उपक्रमांसाठी अनुदान खर्च 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः आयईसी २०२३/प्र.क्र. २९२/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक रुग्णालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २९ जानेवारी, २०२४ 


वाचा : 
१) उपसंचालक, आरोग्य सेवा राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग,पुणे यांचे पत्र क्रमांक- 
उसंआसे/राआशिवसंवि/आयईसीउपक्रम/वर्ष २३.२४/२७९५-९७/२०२३, दिनांक- 
२३.१०.२०२३. 


शासन निर्णय: 


राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभागातर्फे राष्ट्रीय किटकजन्य आजार नियंत्रण अंतर्गत 


मागणीनुसार डेंगी/चिकनगुन्या, हिवताप आजार, असांसर्गिक रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रजनन बाल 


आरोग्य कार्यक्रम, इ.राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम व आरोग्य विषयक योजनांचे प्रसिध्दी, राज्यस्तरावरुन 


कार्यक्षेत्रात वेळोवेळी आयोजित केल्या जाणा-या विविध प्रदर्ानांसाठी आवश्‍यक असणारे विविध 


आरोग्य संदेशांचे प्रदर्शन संच व प्रतिकृती मॉडेल्स तयार करणे इ.विविध योजनांच्या जनजागृतीसाठी 


सन २०२३-२४ या वर्षात घ्यावयाच्या उपक्रमांस आणि त्यासाठी करावयाच्या एकलस्त्रोत खरेदीस 


निधीच्या उपलब्धतेनुसार खालीलप्रमाणे अनुदान खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२३/प्र.क्र. २९२/आरोग्य-३ 


राज्य शासन अनुदानातून लेखाशिर्ष ११३ (१) (२), (२२१० १०४४) - (२१) पूरवठा व सामुग्री 


आरोग्य शिक्षण व जनजागृती उपक्रम सन २०२३-२४ 


अपेक्षित अवलब याते न 
अ. जला फील wae अवलंबविण्यात येणारी | प्रस्तावित उपक्रमांच्या 
क्र. न कार्यपध्दती निकडीबाबतचे अभिप्राय 
लाखात) 
विभाग अंतर्गत स्थानिक | संस्था सक्षमीकरण व विविध 
शासनाच्या विविध राज्यामधील ३४ स्तरावर समिती गठित | आरोग्य दिन मोहिमा व 
कार्यक्रमांची जनजागृती | जिल्हयात जिल्हा करुन निविदा मागवुन/ | आरोग्य कार्यक्रमांची ३४ 
होण्यासाठी आरोग्य रुग्णालयाच्या किंवा शासन निर्णय जिल्हयांचे सर्व शासकीय 
संस्थाच्या ठिकाणी होडींग | आवारात दर्शनी भागात दि.१.१२.२०१६ २०१६ रुग्णालय विभागाचे 
: (20x 40) उभारणेव | ox Io a विभागाचे 9 मधील तरतुदीनुसार होडींगदारे तयार करुन 
कार्यक्रम = होर्डींग q उ .90 
कार्यक्रम निहायनिहाय होडींग उभारणे. 8 GEM पोर्टलवर पुढील । त्यादारे जनजागृती करणे 
फलेक्स लावणे. अंदाजे जिल्हा कार्यवाही करण्यात | यासाठी प्रस्तावित करण्यात 
रु.१.५० लक्ष प्रती होडिंग. । रुग्णालय/ग्रामीण येईल. माध्यम समिती व | आले आहे. यामुळे विभागाचे 
रु.१.५० लक्ष x ६६ (प्रती रुग्णालय (शहरी १व डीजीपीआर ची होर्डिंग तयार होतील व दिर्घ 
जिल्हयात २ या प्रमाणे) ग्रामीण १) मान्यतेची आवश्‍यकता । काळ वापरता येईल. यासाठी 
नाही. प्रस्तावित. 
शासकीय रुग्णालयात 
बाहय रुग्ण परिसरात | चांगले दजार्चे ५५ इंच दात ति 
डा पदात. आकाराचे : wast विभाग अंतर्गत स्थानिक | एलईडीदारे विभागातर्फे 
एलईडी बसविणे. अंदाजे | आकाराचे एलईडी वर oN 
कत याती Sons स्तरावर समिती गठित बनविण्यात आलेले 
। = करुन निविदा मागवुन/ | व्हीडियो/क्रियेटिव्ह dear 
२ त्यक जिल्हयात ४ विभागामार्फत तयार | ७२.०० किंवा cor ae at 
puna ae किंवा GEM पोर्टलवर त्यादारे प्रदर्डित करणे 
ठिकाणी व सर्व विभाग करण्यात आलेले याती मोजकी 
प्रमुख कार्यालयात एकुण आऑडियो/व्हीडियो पुढील कार्यवाही यासाठी प्रस्तावित करण्यात 
प्रमुख कार्यालयात एकुण /व्हीडियो p aia 
uae करण्यात येईल. आले आहे. 
रु.६०००० x १२० प्रदर्शित करणे. 
ठिकाणी 
रंगीत आरोग्य पत्चिका बव as राज्य आरोग्य शिक्षण व 
छपाई करुन घेणे आरोग्य व्या pay संपर्क विभाग मार्फत 
पत्रिका व प्रलंबित 40% धनिक 8 कार्यवाही करण्यात 
रंगात आधूनिक चरे रंगीत 
वृत्तपञ व जाहीरात | दतीने ee येईल. ई-निविदा वर । राज्यभरात रंगीत आरोग्य 
5 देयके अदा करणे. णारा ला. उपलब्ध असलेल्या पत्रिका आधूनिक पध्दतीने 
(आरोग्य पत्रिका १०००० pane समाज न संस्थेकडून छापून । छपाई करुन पुरविण्यासाठी 
प्रती दरमाह. मागाचा घेण्यात येईल किंवा | प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 
वार्षिक १०००० x 92 दो ती GEM पोर्टल वरुन 
C व Uy 
महिने एकुण १२०००० a anes ei खरेदी करण्यात येईल 
करणे, प्रलंबित 
प्रती) वृत्तपञे व जाहीरात 
वृत्तपञे व जाहीरात 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२३/प्र.क्र. २९२/आरोग्य-३ 


अपेक्षित ee 
अ. पवत आ ने ह अवलंबविण्यात येणारी | प्रस्तावित उपक्रमांच्या 
क्र. रि कार्यपध्दती निकडीबाबतचे अभिप्राय 
लाखात) 
देयक अदा करणे 
तसेच माहितीपत्रक, 
आरोग्य GSAT Seat 
प्रकाशित करणे. 
राज्य आरोग्य शिक्षणव | कोविड सारख्या व इतर 
राज्यात अचानक संपर्क विभाग मार्फत अचानक उद्भवणा-या 
अचानक उदभवणारे उदभवणारे साथीचे कार्यवाही करण्यात आजाराकरिता तसेच विठोष 
आजार, आरोग्य विषयक आजार, आरोग्य येईल. स्थानिक मोहिता उदा. टीबी मुक्‍त 
योजनांची सुरवात, feats | विषयक योजनांचे स्तरावर झा.नि. भारत/ सुंदर माझा 
४ | उपक्रम, विविध कार्यक्रम | तातडीचे कार्यक्रमव | २०.०० | दि.१.१२.२०१६ नुसार दवाखाना/ आरोग्य 
व त्यासाठी लागणारे । विशेष उपक्रम यासाठी महिती व जनसंर्पक । योजनांची माहिती पुस्तिका 
साहित्य व जनजागृती लागणारे साहित्य यांच्या यादीवरील या विशेष उपक्रमाचे 
करणे. सुविधा व जनजागृती संस्थेकडुनच GEM करावयाची जनजागृतीची 
करणे. पोर्टल वरुन कार्यवाही | कामे याकरिता प्रस्तावित 
करण्यात येईल. करण्यात आले आहे. 
आकस्मिक आजार व 
इतर आजारा विषयक 
आरोग्य विभाग चर्चासत्र, टिव्ही स्पॉट री नवनवीन संकल्पना, प्रभावी 
is ज्य आरोग्य ह ees ee ह अत 
कार्यक्रमाचे टिव्ही स्पॉट तयार करुन वला) Ee संगी. व्यक्तिमत्वांचे व्हीडीयोदारे 
तयार करणे व प्रसारण । दूरचित्रदारे प्रसारित मि वनम रोल आरोग्य मोहिमा, विविध 
alee Sides रोडे विभाग,पुणे यांच्या कडु Fan ole त 
4 करणे . (लसीकरण, | ४०.०० आरोग्य विषयक कार्यक्रम 
र | ता = दि.१.१२.२०१६ च्या यांचे जनजागृतीसाठी 
कौ क्षयरोग, नुसार कार्यवाही यांचे जनजागृतीसाठी 
(१ मिनिट-टी. शा.नि नुसार कार्यवाही क ळा 
आरोग्य,माताआरोगय, ‘sii es प्रस्तावित करण्यात आले 
(१मिनिट-ऑडियो) अवयदान, अधंत्व न आहे. 
नियंत्रण, एनसीडी ई. 
विषयी 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२३/प्र.क्र. २९२/आरोग्य-३ 


अपेक्षित ee 
अ. पवत आ ने ह अवलंबविण्यात येणारी | प्रस्तावित उपक्रमांच्या 
क्र. रि कार्यपध्दती निकडीबाबतचे अभिप्राय 
लाखात) 
राज्यामधील ३४ 
शासनाच्या विविध जिल्हयात जिल्हा व 
आरोग्य कार्यक्रमांची तालुका स्तरावरील GEM पोर्टल वरुन ३६ जिल्ह्यांना जनजागृती 
जनजागृती करण्यासाठी | जिल्हा आरोग्य किंवा स्थानिक दरपत्रके साहित्य 
ह जिल्ह्यांना मेटल स्टँडी अधिकारी/ ग्रा.रु./ ee मागवून शा.नि. प्रदर्शने,प्रदर्शने,ओपीडीसाठी 
पूरविणे (रु.१५०० प्रती प्रा.आ.के. येथे । दि.१.१२.२०१६ नुसार | उपलब्ध व्हावे, यासाठी 
मेटल स्टँडी) एनसीडी / आरसीएच कार्यवाही करण्यात प्रस्तावित करण्यात आले 
अंदाजित ३९ स्टडी प्रती | कार्यक्रमाचे संदेश येईल. आहे. 
जिल्हा असलेले कार्पोरेट 
मेटल स्टेंडी पूरविणे 
शालेय विदयार्थी , पालक दका 
गोता ज् ३४ 
ठी आरोग्य लाय या 
योजना पुस्तिका जिल्हयांना शासनाच्या व्यं si eee आत वाड 
योजना पुस्तिका तयार ee GEM पोर्टल वरुन । झासनाच्या आरोग्य विषयक 
करुन शाळेसाठी as किंवा स्थानिक दरपत्रके । योजना लोकांना माहिती 
eee आरोग्य योजना मागवून कड डी 
ल वितरित face मागवून शा.नि. होण्यासाठी व लोकांचा कल 
9 उक वत माहिती २०.०० aaa ae 
करणे व ब्रॅन र वचत सा दि.१.१२.२०१६ नुसार वाढविण्यासाठी शालेय 
च प जनसामान्य पर्यंत वो कया थंची 
म्हणुन त्यांचा उपयोग होह ce धरि कार्यवाही करण्यात विदयार्थींची आरोग्य दूत 
कत पोहोचणेसाठी आरोग्य 
करुन घेणे (रु३०/- प्रती पुस्तिका जिल्हयांना येईल म्हणुन मदत घेणे. 
पुस्तक ow पुस्तिका जिल 
पुस्तक प्रमाणे अंदाजित पुरविणे 
१९६० प्रती जिल्हा) 4 
एकुण ३१०.०० 


२. Bale ART खालील अटी व शर्तीच्या अधिन असेल. 


«७ विवरणपत्रात अनु क्र. ५ वर दर्शविलेले आरोग्य विभाग कार्यक्रमाचे टिव्ही स्पॉट तयार करणे व 


प्रसारण करणेबाबतचा प्रस्ताव माहिती व जनसंपर्क विभागाकडे सादर करण्यात यावा . 


« अनुक्रमांक ५ वगळून इतर बाबीची खरेदी प्रक्रियेच्या प्रचलित नियमानुसार शासन अधिकृत 


GEM पोर्टलवर ऑनलाईन निविदा करुन करण्यात यावी. 


© अनुक्र.५ वरिल खरेदी माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक आयईसी २०२३/प्र.क्र. २९२/आरोग्य-३ 


i सदर खर्च मागणी क्रमांक- आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष "२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 


आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ११३- सार्वजनिक आरोग्य विषयक प्रसिध्दी, (09)(02) आरोग्य 


विषय प्रसिध्दी केंद्र (२२१० १०४४), २६- जाहिरात व प्रसिध्दी " याखाली सन २०२३-२४ यावर्षी उपलब्ध 


असलेल्या निधीमधून खर्ची टाकण्यात यावा. 


8. सदर निधी खर्च करतांना शासन निर्णय, उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, दि.०१.१२.२०१६ 


“शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीच्या कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका” यात नमूद 


केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार करावा. तसेच यासंदर्भात पुढील कार्यवाही उपसंचालक, राज्य आरोग्य 
शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे यांनी करावी. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२३१४४१५८३८१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


S H IV D AS Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou= ‘ARTMENT, 
2.54. 1b28757a9a5 421 f2f807ba45 
MAHADEO. =: 


93 
Pal 


8 --05'30' 


(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

महालेखापाल-१/ २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई / पुणे 

उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

६. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 

७. कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


Cc ww AO 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


